सानुग्रह अनुदान मंजूर करणेबाबत.. 
कै.श्रीमती संगिता हणमंतराव पाटील, 
अधिपरिचारीका 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो २०२०/प्र.क्र.४२७/सेवा-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक : २३ ऑक्टोबर, २०२० 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दिनांक २९.९.२०१८ 
२) संचालक, आरोगय सेवा संचालनालय-?२, पुणे यांचे पत्र क्र. संआसे/संचालक कक्ष 
प.अं.नि.यो./ सानुग्रह अनुदान /प्रशासकीय मान्यता /५०८८८-९१/२०२०, दि.३०.९.२०२० 
3) श्री. हणमंतराव सिद्राम पाटील यांचा दिनांक ३०.७.२०१९ रोजीचा अर्ज. 
शासन निर्णय:- 
उपरोक्त क्र.२ अन्वये संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय-२, पुणे यांच्याकडून कै.श्रीमती 


संगिता हणमंतराव पाटील, अधिपरिचारीका,वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, अहमदपूर यांच्या 
कायदेशीर वारसास सानुग्रह अनुदान मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे.अनुक्रमांक ३ येथील 
श्री.हणमंतराव सिद्राम पाटील यांच्या अर्जाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभाग प्रमुख हे त्यांना संदर्भ क्र.१ 
येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दिनांक २९/९/२०१८ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार कै. श्रीमती संगीता पाटील यांच्या कायदेशीर वारस म्हणून नामनिर्देशित 


व्यक्‍तींना सानुग्रह अनुदान रुपये १०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा लाख फक्त) खालील प्रमाणे मंजूर 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | वारसाचे नांव कर्मचाऱ्याश्ी नाते = | एकूण रकमेचे प्रमाण/ रक्‍कम 
a श्रीम. सत्यभामाबाई हनमंतराव आई ५० टक्‍के: रु.५,००,०००/-(रु.पाच 
लक्ष रूपये फक्त) 
पाटील ) 
2 श्री.हणमंतराव सिद्राम पाटील वडील ५० टक्के: रु.५,००,०००/-(रु.पाच 
लक्ष रूपये फक्त) 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो २०२०/प्र.क्र.४२७/सेवा-५ 


सदर सानुग्रह अनुदान शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना १० वर्ष शासन सेवा 
होण्यापूर्वी दि.२९.०८.२०१६ रोजी मृत्यू पावल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे. सदर आदेशा 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ वर्ष कालावधीसाठी ग्राहय राहतील. 
सदरचा खर्च मागणी क्र. जी-६-२०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ ०१ नागरी 
१०३ अनुकंपा भत्ते (००)(०६)-परिभाषित अंशदान /राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानमुग्रह 
अनुदान (२०७१०७२२)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
सदरचा शासन आदेशा वरील संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अ.क्र.५ येथे नमूद 
केल्यानुसार प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ४५/५/.॥०॥9॥959॥0[॥19.९०५९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून,त्याचा संकेतांक २०२०१०२२११५०४०८७१७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by ARCHANA VILAS 


WALZADE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b17094004b015083dae757656 


e5d24847898197ddd6b0366a9177f097e 


d0887a, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=b4e19876ab3eec36e3a3b 


988441648ab87470cdfe66b14cfbe7ac9b 
d770485c1, ou=PUBLIC HEALTH DEPT, 
WA [7A D F o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=ARCHANA VILAS WALZADE 
Date: 2020.10.23 16:16:00 +05'30' 
(अर्चना वालझाडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत:- 
GASH, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय-२ पुणे. 
उपसंचालक आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ,लातूर 
संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी /कोषागार अधिकारी 
वैदयकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय,अहमदपूर 
श्री.हणमंतराव सिद्राम पाटील, मु.पो.तिरूका, ता.जळकोट, जि. लातूर यांना माहितीस्तव प्रत. 
निवड नस्ती /सेवा-५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


